RNI No . MAHBIL/ 2009/ 36619 
Reg . No. MH /MR /South - 346 /2014 - 16 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
असाधारण भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी 


वर्ष ६, अंक १ ] 


शुक्रवार, मार्च १४ , २०१४/ फाल्गुन २३, शके १९३५ 


[ पृष्ठे ४, किंमत : रुपये ११ . ०० 


असाधारण क्रमांक ४७ 


प्राधिकृत प्रकाशन 
जिल्हाधिकारी, मुंबई उपनगर जिल्हा यांजकडून 

अधिसूचना 
महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम , १९६६. 

क्रमांक जि / भूसं/कार्या-९/ प्र.क्र . एलएक्यू/ एसआर/ ७१९ / १३ . – ज्याअर्थी, बृहन्मुंबई महानगरपालिकेची “ के (पूर्व ) ” विभागाची सुधारित 
विकास योजना ( यापुढे उक्त “ के ( पूर्व ) ” विभागाची सुधारित विकास योजना म्हणून संबोधिलेली) शासनाच्या नगरविकास विभागाची अधिसूचना 
क्र . टीपीबी. ४३९२/ ६१७६/ यूडी- ११/( आरडीपी), दिनांक १५ एप्रिल १९९३ अन्वये महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम, १९६६ च्या कलम ३१ , 
पोट -नियम ( १) अन्वये ( यापुढे “ उक्त महाराष्ट्र अधिनियम ” म्हणून संबोधिलेली) मंजूर केली असून दिनांक १ जून १९९३ पासून अंमलात आलेली 
आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, सोबतच्या अनुसूचीत नमूद केलेली जमीन ( यापुढे “ उक्त जमीन ” म्हणून संबोधिलेली) उक्त सुधारित योजनेत 
“ क्रीडांगण ( मोठ्या आरक्षणाचा भाग असणाऱ्या ) व महापालिका प्राथमिक शाळा ( मोठ्या आरक्षणाचा भाग असणाऱ्या ) ” या आरक्षित प्रयोजनासाठी 
बाधित होत आहे ( यापुढे “ उक्त सार्वजनिक प्रस्ताव ” म्हणून संबोधिलेला) ; 

आणि ज्याअर्थी, बृहन्मुंबई महानगरपालिका यांनी (यापुढे उक्त “ संपादन संस्था ” म्हणून संबोधिलेले) उक्त महाराष्ट्र अधिनियमाच्या कलम 
१२६ (१) अन्वये “ उक्त जमीन ” “ उक्त सार्वजनिक प्रस्तावासाठी ” संपादन करण्याबाबत शासनाकडे अर्ज केला आहे. 

आणि ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासनाच्या नगरविकास व सार्वजनिक आरोग्य विभाग यांनी , उक्त महाराष्ट्र अधिनियमाच्या कलम १५१, 
पोट-कलम ( १) खाली काढलेल्या अधिसूचना क्रमांक टीपीएस. २१७५/ ५१०६/ यूडी- ७, दिनांक ३ मार्च१९७९ अन्वये मंजूर विकास योजनेत सार्वजनिक 
प्रयोजनासाठी निर्दिष्टित करण्यात आलेल्या जमिनीबाबतच्या उक्त महाराष्ट्र अधिनियमाच्या कलम १२६ (१), ( २) व ( ४ ) खालील राज्य शासनाने 
वापरावयाच्या शक्ती जिल्हाधिकाऱ्यांना प्रदान करण्यात आलेल्या आहेत ; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त जमिनी उक्त सार्वजनिक प्रस्तावासाठी आवश्यक असल्याबाबतची जिल्हाधिकारी , मुंब उपनगर जिल्हा यांची खात्री 
झाली आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त जमिनीच्या संपादनापोटी द्यावयाच्या नुकसानभरपाईची रक्कम संपूर्णपणे उक्त बृहन्मुंबई महानगरपालिका यांनी अदा करावयाची आहे ; 
आणि ज्याअर्थी, उक्त महाराष्ट्र अधिनियमाच्या कलम १२६ , पोट -कलम (२) मध्ये निर्दिष्टित केलेली कालमर्यादा उलटून गेलेली आहे. 

त्याअर्थी, शासनाने प्रदान केलेल्या शक्तीनुसार आणि उक्त महाराष्ट्र अधिनियमाच्या कलम १२६, पोट -कलम ( ४ ) सह भूमि संपादन अधिनियम, 
१८९४ ( १८९४ चा एक ) ( यापुढे “ उक्त संपादन अधिनियम ” म्हणून संबोधिलेला) च्या कलम ६ अन्वयेजिल्हाधिकारी, मुंबई उपनगर जिल्हा असे 
घोषित करतात की, उक्त जमिनी उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यक आहेत . 

( १) 
भाग एक ( को . वि . पु.) - ४७- १ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, मार्च १४ , २०१४ / फाल्गुन २३ , शके १९३५ 


उक्त जमिनीच्या संबंधात यापुढे करावयाच्या सर्व संपादनाच्या कार्यवाहीबाबत, जिल्हाधिकाऱ्यांचे काम पार पाडण्याकरिता उक्त संपादन 
अधिनियमाच्या कलम ३, खंड ( ग ) अन्वये याद्वारे भूमि संपादनाच्या कार्यवाहीकामी उप विभागीय अधिकारी, मुंबई पश्चिम उपनगर, मुंबई उपनगर 
जिल्हा यांची नेमणूक करण्यात येत आहे. त्याचप्रमाणे उक्त जमिनीच्या संपादनाची कार्यवाही उक्त सार्वजनिक प्रस्तावासाठीच्या प्रयोजनासाठी सुरू 
करावी असे निर्देश देण्यात येत आहेत . 

उक्त जमिनीचे नकाशे उप विभागीय अधिकारी, मुंबई पश्चिम उपनगर, मुंबई उपनगर जिल्हा प्रशासकीय इमारत , ९ वा मजला, सरकारी वसाहत, 
बांद्रा, मुंबई ४०० ०५१ या कार्यालयात कार्यालयीन कामकाजाच्या वेळात पाहण्यासाठी उपलब्ध आहेत . 

अनुसूची 

गाव मरोळ , तालुका अंधेरी, जिल्हा मुंबई उपनगर 
अनुक्रमांक गाव नगर भूमापन क्रमांक 

आवश्यक जमिनीचे अंदाजित क्षेत्र 

( चौ . मी . ) 
( ३ ) 

( ४ ) 


( २) 


मरोळ 


२७४ 


क्रीडांगण 

- ८८० . ७५ चौ . मी . 
महापालिका प्राथमिक शाळा - १९१. ९७ चौ . मी . 


एकूण 


. . १०७२. ७२ चौ . मी . 


सार्वजनिक प्रयोजन . - “ क्रीडांगण ( मोठ्या आरक्षणाचा भाग असणाऱ्या ) व महापालिका प्राथमिक शाळा ( मोठ्या आरक्षणाचा भाग असणाऱ्या ) 
या विकास योजना आरक्षित प्रयोजनासाठी भूसंपादन . 


मुंबई, 
दिनांक १४ मार्च २०१४ . 


शेखर चन्ने , 
जिल्हाधिकारी, 
मुंबई उपनगर जिल्हा . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, मार्च १४ , २०१४ / फाल्गुन २३, शके १९३५ 


BY THE COLLECTOR , MUMBAI SUBURBAN DISTRICT 


NOTIFICATION 


MAHARASHTRA REGIONAL AND Town PLANNING ACT, 1966 . 


No . CIACQ /Desk -9 /LAQ/SR -719 /13 . — Whereas, the Government in Urban Development Department under , 
Notification No. TPB . 4392 /6176 /UD - 11/RDP, dated 15th April 1993 issued under sub -section (1 ) of section 31 of 
Maharashtra Regional and Town Planning Act , 1966 (hereinafter referred to as “ the said Maharashtra Act " ) sanctioned 
Revised Development Plan for ‘ K ( East) Ward (hereinafter referred to as the said Revised Development Plan for 
‘ K (East ) ’ Ward of Municipal Corporation of Greater Mumbai to come into force with effect from 1st June 1993 ; 


And whereas , the land specified in the Schedule appended hereto (hereinafter referred to as “ Said Lands " ) are 
affected by the site reserved for the purpose of “ Play Ground (PG ) and for the Public purpose of Municipal Primary School 
(MAP ) (Both the forming part of larger reservation ) ” (hereinafter referred to as the said “ Public Purpose ” ) in the said 
Revised Development Plan of K (East) Ward ; 


And whereas, The Municipal Corporation of Greater Mumbai (hereinafter referred to as the said “ Acquriring Boday ” ) 
has made an application to the Government under sub -sections ( 1), of section 126 of the said Maharashtra Act for 
acquiring the land for the said public purpose ; 


And whereas, under Government Notification , Urban Development and Public Health Department No . TPS . 2175 / 
5106 /UD -7 , dated 3rd March 1979 issued under sub - section (1) of section 151 of the said Maharashtra Act , the powers 
exercisable by the State Government in respect of sub - sections (1 ), (2 ) and (4 ) of section 126 of the said Maharashtra 
Act relating to the Acquisition of the land required for public purpose specified in the Revised Development Plan , have 
been delegated to the Collector ; 


And whereas , the Collector, Mumbai Suburban District, is satisfied that the said land is needed for the said public 


purpose ; 


And whereas, the compensation to be awarded for the said land is to be paid wholly by the said Municipal Corporation 
of Greater Mumbai ; 


And whereas , the time limit specified under sub - section (2 ) of section 126 of the said Maharashtra Act is expired . 


Now , therefore, in exercise of delegated powers and under sub -section (4 ) of section 126 of the said Maharashtra 
Act , read with section 6 of the Land Acquisition Act, 1894 (I of 1894 ) (hereinafter referred to as the “ said Acquisition 
Act ” ) the Collector,Mumbai Suburban District hereby declares that the said land is needed for the said purpose. 


The Sub - Divisional Officer, Mumbai Western Suburban , Mumbai Suburban District is hereby appointed under 
clause ( C ) of section 3 of the said Acquisition Act to perform the functins of the Collector for all proceedings hereafter to 
be taken in respect of the said land . He is also directed to proceed with the acquisition proceedings in respect of the said 
land by making all necessary arrangement for that purpose . 


The Plan of the said land can be inspected during office hours at the office of the Sub -Divisional Officer, Mumbai 
Western Suburban , Mumbai Suburban District, 9th Floor, Administrative Bldg., Government Colony, Bandra (East ), 
Mumbai 400 051. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, मार्च १४ , २०१४ / फाल्गुन २३, शके १९३५ 


Schedule 


Village Marol, Taluka Andheri, District Mumbai Suburban 


Sr. 


Village 


City Survey 
No. of land to be acquired 

(3 ) 


Approximate area of land to be acquired in 

Sq.mtrs . 


No . 
( 1 ) 


(4 ) 


Marol 


274 


Play Ground 


-880 .75 Sq .mt. 


Municipal Primary School -191. 97 Sq.mt. 


Total : 


1072 .72 Sq.mt. 


Public Purpose . — For the purpose of “ Play Ground ( PG ) and for the Municipal Primary School (MAP ) 
(Both the forming part of larger reservation ) ” . 


SHEKHAR CHANNE , 


Mumbai, 
dated 14th March 2014 . 


Collector, 
Mumbai Suburban District . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRIPARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED 
ATGOVERNMENTCENTRAL PRESS , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNIROAD , MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT 
PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 , EDITOR : SHRI PARSHURAM JAGANNATH 
GOSAVI. 


